वाचा :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
पळूस शाहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०२१ 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-२३३२, 


दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


, शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३२, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


., शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३२, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 


. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रस/नगरोत्थान/पळूस/पापुयो/ 


प्र.क्र.५७५/का.७/२०२०/४४१६, दिनांक १० डिसेंबर, २०२१. 


. दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 


महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांचे तांत्रिक मंजूरी आदेश 


क्रमांक मु.अ.(पुणे)/तांशा.३/पलूस/सु.तां.म/२२९८, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 


राबविण्यात येत आहे. 


०२. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत पलूस नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर 


करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पूणे विभाग यांनी चालू 
दरसूचीनुसार सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने 


दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या पळूस नगरपरिषदेच्या पाणी 


पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 


पुणे विभाग यांनी दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून 


खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व 


त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


| Sr. No. | No. 1 ज्हिणीत्षाा$ | Amount (In Rs.) 
A Working Survey 1597100 
1 Intake Well, Dia — 3.0 m, Depth 9.00 m 845260 
Connecting Main 
द From Intake well to inspection well, Jack well Dia = 500 mm DI K-7, L= 40.5 Mt. ss a 
3 Inspection well Dia = 3.0 m, Depth - 8.85m 1 Nos 899600 
Jack well and Pump house Dia of jack well = 8.0m, Depth = 14.41m, Dia of pump 
4 ; 9179850 
house=8.0m, Height of pump house=5.0m 
5 Approach bridge for jack well width=3.0m length = 88.0m 8213290 
Ea Raw Water Pumping Machinery Q = 51 Ips, Head = 74.0 m, HP = 75, 3 Nos, 6549884 
working 2 + 1 No Stand by 
7 Raw Water Rising Main DI K-9 Dia = 400 mm Length = 8110 Rmt 66179380 
| 38 | Water Treat Plant 8.0 MLD 30532200 
| 9 | Pure Water Pumping Machinery 
9.1 | Pure Water Pumping Machinery for MBR 96 LPS, Head-32 Mt, HP 60 VT (1W + 1S) 4626627 
9.2 | Booster Pump for Andhali ESR 12.5 HP Submersible 246897 
10 | Pure Water Rising Mains DI K-9 
10.1 | Pure Water Rising Main from WTP to proposed MBR 400 mm dia K-9, L=50 Rmt 420850 
11 MBR Capacity of 3,80,000 Lit. 9818700 
12 Pure Water Leading Mains from MBR to ESR’s 
12.1 | Leading Main from MBR to Existing Palus colony ESR and Existing Gaonbhag ESR 9909650 
12.2 | Leading Main form MBR to Existing Buddha Wasti ESR & proposed Malvadi ESR 6765650 
12.3 | Leading Main from J6 to proposed Adarsh Park ESR 4784650 
12.4 | Leading Main from NODE J10 to proposed Ganjkhana and Gondilwadi ESR 6469010 
12.5 Leading Main from MBR to proposed Andhali Road ESR and Existing Bharati 6683170 
Vidhyapeeth ESR 
13 Service Reservoirs 
13.1 | Proposed Andhali Road ESR Cap 2.70 Lakh lit Stg Ht 25m 4717170 
13.2 | Proposed Malvadi ESR Cap 2.60 lakh lit Stg Ht 25m 5224110 
13.3 | Proposed Adarsh Park ESR Cap 2.70 Lakh lit Stg Ht 17m 4079520 
13.4 | Proposed Ganji-Khana ESR Cap 1.80 Lakh lit Stg Ht 16m 3111300 
13.5 | Proposed Gondil-Wadi ESR Cap 1.50 Lakh lit Stg Ht 17m 2782860 
13.6 | Proposed Sump at Andhali Road ESR Cap 42000 lit 648470 
14 Distribution System HDPE Pipe Total Length 84463 M 
14.1 | Zone No. 1 Dia 110 to 280 mm Total Length 3371 Rmt 3842970 
14.2 | Zone No. 2 Dia 110 to 280 mm Total Length 17826 Rmt 17145530 
14.3 | Zone No. 3 Dia 110 to 280 mm Total Length 2236 Rmt 2388060 
14.4 | Zone No. 4 Dia 110 to 280 mm Total Length 13528 Rmt 15399090 
14.5 | Zone No. 5 Dia 110 to 280 mm Total Length 9584 Rmt 11223330 
14.6 | Zone No. 6 Dia 110 to 280 mm Total Length 7610 Rmt 8073050 
14.7 | Zone No. 7 Dia 110 to 280 mm Total Length 12779 Rmt 11788140 
14.8 | Zone No. 8 Dia 110 to 280 mm Total Length 8480 Rmt 9838450 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


14.9 | Zone No. 9 Dia 110 to 280 mm Total Length 9249 Rmt 9922940 
15 Miscellaneous Works 
15.1 | Bulk flow meters 3809005 
15.2 | Fencing and Electric Charges 16138560 
15.3 | SCADA 6754002 
16 Road Reinstating 22761960 
Total Cost of Project 334686745 
Add 12% GST on Total Cost 40162409 
Total Net Cost of Scheme 374849154 
Say Rs. 37.48Cr. 
ae eee र्यादेश दिनांका 
ल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून २४ महिने 
०२. पलूस नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. नागरी स्थानिक योजनेची मंजूर यां उ कळल ळय 
नाणा वा दमत अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग THe 
. | स्वराज्य संस्थेचे नाव किंमत यीऱ्या 
९०%) किंमतीच्या १०%) 
हित २ 3 tof 4 
ai पळूस रु.३७.४८ रु. ३३.७३२ रु.३.७४८ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०३. 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार पलूस नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास खालील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


. पलूस नगरपरिषदेच्या विनंतीनुसार सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन पळूस नगरपरिषदेमार्फत करण्यात 


यावे. 


. सदर प्रकल्पासाठी शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहीत केल्यानुसार जास्तीत जास्त ३ 


टक्केच्या मर्यादेत शुल्क प्रदान करण्याच्या अधीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती 
नगरपरिषदेने सात दिवसात करावी. त्याबाबत आवऱयक ठराव नगरपरिषदेने करावा. 


. शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहीत केलेप्रमाणे व त्या शासन निर्णयातून तरतूदींच्या 


अधीनतेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) संबधित सल्लागारास स्वनिधीतून 
प्रदान करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. त्याबाबत आवश्यक ठराव नगरपरिषदेने सात 
दिवसात करावा. 


. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 


पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 


निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा 


(रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. त्यापैकी ८० टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या 


वर्षापर्यंत करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


1) 


बंधनकारक सुधारणा :- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 


अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसूली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


षु. 


1) 


. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक 


राहील. 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन झाले 
नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या तरतूदीनुसार 


त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची 


वसूली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली 
उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे YAMA व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजल संचय 


करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) करुन 


घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रुटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रुटींची 
पूर्तता करणे आवश्यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर 
संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial Closure Report) नगर 
विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे 


षु. 


अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी 


उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या 
वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त 
झालेल्या/होणाऱ्या अनुदानाशी एककेंद्रमिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी 
त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिश्याची रक्कम अशा एकत्रित 
रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 
शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची 
छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 


शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये 
राज्य शासनाच्या हिउइइ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने CASITA रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मंजूर 


केलेला निधी फक्‍त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता 
किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा 
तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, 
त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


३. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या कालावधीत 
निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेडा देणे व ९१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष 
प्रारंभ करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पळूस 
नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, 
पळूस नगरपरिषद यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक 3 च्या शासन निर्णयातील सूचनांचे 


तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 
यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी मंजूर 
केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


os 


सदर पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाईप्स इत्यादी 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्सची खरेदी करणे 


व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात 
येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार 
धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध 


टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड 


पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच 


प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 


परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तद्‌नंतरच दुसर्‍या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


a 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी "राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास 
कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व झासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा 
राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आव्यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात येईल. तसेच 
शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आवऱ्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत व नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदवर बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती :- 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान 
उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व ariel पूर्तता करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२११२२८१५४१४४४६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA 
PANDURANG /»०// 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
J OT| BA postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf8 

3e54efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7eece6 
J A D H AV 5, cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 

Date: 2021.12.28 15:44:24 +05'30' 

(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, 
नगर विकास विभाग 


प्रति, 


१. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 


९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्त, पूणे. 
११. जिल्हाधिकारी, सांगली. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग. 
१३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सांगली. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सांगली. 
१५. मुख्याधिकारी, पळूस नगरपरिषद, जि. सांगली. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


